महाराष्ट्र मध्यप्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ,नागपूर 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक २८.०२.२०२१ च्या पुढे दि.०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.४४/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१.०४.२०२१. 


संदर्भ : १ शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२०/प्र.क्र.५०जवि, दि.०५.१०.२०२०. 
सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांचे इंग्रजी पत्र 
क्र. Gen./Continuation/2029/30, दिनांक २२.०२.२०२१ 


शासन निर्णय : 


सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
एकूण २० मंजूर पदांना तपशील सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार दि.०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-३ (नियत अस्थायी आस्थापना) २८०१ 
वीज, ८००- इतर खर्च, (09) प्रादेशिक समन्वय, (०१)(०१) सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर 
(आस्थापना) (अनिवार्य) (२८०१ ०५२३)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
94.02.2029 अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०४०११५३६१४३९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor 80७१ 


Cc h Ramkishor Shukla, C = IN. 
Rajnish (वदा 62 ete 


Government Of 


Ramkishor Shukla 0५4१२५१ 


(र. रा. शुक्ला) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
३) सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर (५ प्रती 
४) अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग, पुणे 
५) ज. वि. संग्रहार्थ. 


a el जक 0 


विवरणपत्र 
सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर 


(दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ) 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई -२०२१/प्र.क्र.४४/ज.वि. दि.०१.०४.२०२१ चे 


अ.क्र. हाकीत | नांव haa 
रि धीक्षक अभियंता (सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ ) रि 

२ कार्यकारी अभियंता ब सहसचिव १ 

३ उपअभियंता २ 

४ सहाय्यक ३ 

५ कनिष्ठ लिपोव २ 

६ टंकलेखक २ 

७ उच्चश्रेणी लघुलेखव १ 

८ ।सहायक आरेखक १ 

९ वाहन चालक १ 

Ro, ie द 
कूण् गण 


Rajnish 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
DN: CN = Rajnish Ramkishor Shukla, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Ramkishor Shukla एच 


Date: 2021.04.01 15:42:50 +05'30" 


(र. रा. शुक्ला) 


शासनाचे उप सचिव 


